NPS module साठी PFX signature 
certificate व आयुक्त कार्यालयातील 
७-०॥०७ प्रणालीकरिता organization 
signature certificate च्या खरेदीस 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.२०/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. आशिका/ शालार्थ/)8$0/२०२०/ 
२०१८, दि.२८ जूले, २०२०. 
२) प्रकल्प अंमलबजावणी बैठक, दि.२८.०८.२०२० 


प्रस्तावना:- 
शालार्थ प्रणालीमध्ये NPS ची सुविधा कार्यान्वित करण्याकरीता DDO, 010, DTA 


यांचेकरीता PFX signature certificate तसेच आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालयात e-office प्रणाली व्दारे 


कामाकाज सुरु करण्याकरिता अधिकारी व कर्मचारी निहाय organization signature certificate 


with token ची आवश्‍यकता आहे. त्याकरिता आयुक्त शिक्षण, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ नुसार प्रस्ताव 


सादर केला आहे. संदर्भ H.2 अन्वये NPS साठी 007 signature certificate व Digital 


Certificate खरेदी करण्यास PIC A मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने ई-गव्हर्नस कार्यक्रमांतर्गत 


NPS साठी PFX signature certificate व Digital Certificate खरेदीचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


२. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार केंद्र शासनाच्या 


Ministry of Electronics & Information Technology अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या e-Mudhra 


Lid. यांच्या कडून पुढील ३ वर्षाच्या कालावधीकरिता NPS module साठी PFX signature 


certificate व organization signature certificate घेणाच्या रु.१ ,१५,२२८/- च्या प्रस्तावास व निधी 


वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक -ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२)(५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.२०/संगणक 


सन २०२०-२१ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे यांना नियंत्रक व सहायक संचालक, (लेखा) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण 


संचालनालय, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. BT ae निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 


उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८४/व्यय-५, दिनांक ४.०६.२०२० अन्वये प्राप्त 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१६१२१२३३४१२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Pravin Rajaram Mundh 
० rent Of Maharasht hool 
Department, postalCode=400032, 


Pravin Rajaram « 


2.5.4.20=ad4976f306de28 1021 4ec2ea330d9daeaS9F1 d3f45F 
9227a3feaaS41afl0d 
M U n d h e ber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670bSb 
13f51213ad07 1acd53714a284, cn=Pravin Rajaram Mund! 
Date: 2020.12.16 12:19:36 +05'30 


(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.अ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


